प्रधान लेखाशीर्ष २०५९ - हुतात्मा स्मारकांचे 
परिरक्षण व निगा या योजनांतर्गत सन २०२२-२३ 
या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय अनुदान वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.७९/स्वा.सै.क-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनाक :११ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- (१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल, २०२२ 
(२) शासन निर्णय क्रमांक, हुस्माक-१०९६/प्र.क्र.६३/९६/स्वासैक-१, दि. २०.०७.१९९८ 
(३) शासन निर्णय क्रमांक, बियुडी-१४२२/प्र.क्र.७९/२०२२/स्वासैक-१, दि. २९.०७.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन (१) येथील शासन परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता प्रधान 
लेखाशीर्ष २०५९, हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा (अनिवार्य), २०५९ ००१५ या खाली रु. २०, ६०,०००/- (रुपये वीस 
लाख साठ हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी ३५% म्हणजेच 
रु. ७,२१,०००/- ( रुपये सात लाख एकविस हजार Had) इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणालीव्दारे ( बीम्स ) प्रत्यक्ष प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी उपरोक्त संदर्भाधीन (३) येथील शासन शासन निर्णयान्वये २१% 
एवढा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
उर्वरित १४% निधी संबंधीत जिल्हाधिका-यांच्या स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाकडून प्राप्त झालेला रु. २,८८,४००/- ( रुपये दोन लाख अठ्ठयाऐंशी हजार चारशे फक्त) 
इतका निधी प्रति स्मारक रु. १४००/- प्रमाणे राज्यातील एकूण २०६ हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा या बाबीकरीता 
संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार त्यांच्या जिल्हयाच्या समांतर 
दर्शविलेल्या हुतात्मा स्मारकांच्या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे. 
2. सदरचा निधी संदर्भाधीन वाचा (2) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार हुतात्मा स्मारकांची वास्तू 
तसेच त्यांच्या परीसरातील दिवाबत्ती व बागबगीचा यांची व्यवस्था व स्मारकाची देखभाल दुरुस्ती याकरीता खर्ची 
पाडावयाचा आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिका-यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या अनुदानापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही, 
तसेच झासन मान्यता प्राप्त बाबीसाठीच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी, आणि खर्च झालेल्या रक्कमेचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 
३. सर्व जिल्हाधिका-यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महालेखापाल -१, मुंबई/ महाळेखापाल-२, नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा मासिक अहवाल 
शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी शासन परिपत्रक क्र. खर्चमेळ-२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, 
दिनांक १६/०८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 
४. याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-४, २०५९- सार्वजनिक बांधकाम, (८०) 
सर्वसाधारण, 043 - परिरक्षण व दुरुस्ती (००) (09) हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा (अनिवार्य) २७, लहान बांधकामे 
(२०५९ 0094) या लेखाशिर्षाखालील सन 2022-23 या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.9९/स्वा.सै.क-१ 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१११११३४२४८१२०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
Date: 2022.11.11 13:45:57 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. सर्व संबंधित मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

११. मा.प्रधान सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१५. महालेखापाल ( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१६. मा.सर्व जिल्हाधिकारी 

१७. सह सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - 24, FAIS, मुंबई 

२३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १३/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 

२४. निवडनस्ती ( स्वा.सै.क.१). 


es 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.9९/स्वा.सै.क-१ 


हुतात्मा स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२/प्र.क्र.9९/२०२२/स्वासैक-१, दि. ११ नोव्हेंबर, २०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ' 
अ.क्र जिल्हा हुतात्मा स्मारकांची संख्या निधी वितरण (रु.) 

bas "| पालघर ८ ११,२००/- 
२ रायगड १६ २२,४००/- 

सिधुदुर्ग 8 ५,६००/- 
४ नाशिक द ८,४००/- 
ष्‌ जळगांव २ २,८००/- 
६ नंदुरबार कशा १,४००/- 
७ अहमदनगर षु ७,०००/- 
८ पुणे 9 ९,८००/- 
९ सातारा १४ १९,६००/- 
ee सांगली १५ २१,०००/- 
हि या १ सोलापूर 4 (9,000/- 
१२ कोल्हापूर é ११,२००/- 
१३ औरंगाबाद ७ ९,८००/- 
१४ जालना षु ७,०००/- 
44 बीड 9 ९,८००/- 
१६ नांदेड १६ २२,४००/- 
१७ हिंगोली काका आशा १४,०००/- 
१८ परभणी 4 (9,000/- 
१९ लातूर ८ ११,२००/- 
२० उस्मानाबाद ee q १५,४००/- 
२१ अमरावती शिंका १४,०००/- 
२२ बुलढाणा ३ ४,२००/- 
२३ यवतमाळ २ २,८००/- 
२४ अकोला a ae १,४००/- 
२५ नागपूर शार १५,४००/- 
२६ वर्धा ८ ११,२००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२२/प्र.क्र.9९/स्वा.सै.क-१ 


२७ भंडारा ३ ४,२००/- 
२८ गोदिया ३ ४,२००/- 
२९ गडचिरोली 1१ | १,४००/- 
३० चंद्रपूर ४ ५,६००/- 
एकुण aa २०६ २,८८,४००/- 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 
Date: 2022.11.11 13:46:09 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


